ज्ञापन.- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरूस्ती-०२२१/प्र.क्र.१७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २२ मार्च, २०२२. 


विषय :- नागपाडा पोलीस रुग्णालय, मुंबई येथील दुरुस्तीच्या कामासाठी 


प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 0०/॥०5(/0-८(४)/ 
Bldg.Br./Nagpada ।1090॥8॥/1_93/90०/-२००/२०२१,दिनांक २४/०९/२०२१. 


मान्यता मिळणेबाबतचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी नागपाडा पोलीस रुग्णालय, मुंबई येथील दुरुस्ती कामासाठी 
कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई यांचेकडून रु.९१,१६,१०६/- व रुपये 
९५,५३,८५०/- अशा दोन भागामध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण रु.१,८६,६९,९५६/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
TSA लाख एकोणसत्तर हजार नऊशे छप्पन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


Centre at Nagpada Police Hospitall Nagpada 

1.Providing and Fixing Aluminium sliding window at Main 
building (¥19,33,438.00) 

2.)Providing melamine polish for doors and windows and 
false ceiling at Main building (%19,90,397.00) 

3.Providing G.I. Precoated Sheets for Patient Seating 
arrangment at Main building (%12,43,483.00) 

4.External Painting works at Main building (€19,81,771.00) 

5.Providing and Fixing Full hight storage and roller blinds at 
Nagpada Police Hospital (¥19,67,017.00) 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 
; . | Additional Work for Officers and Staff Health Check up रु. ९१,१६,१०६/- 


Additional Work for Officers and Staff Health Check up 
Centre at Nagpada Police Hospitall Nagpada 
1. Main building Heritage Repairs and Pointing works 


(¥18,63,404.00) 
2. Repairs to Water supply arrangement and sanitary fitting 
works at Main building (%19,94,735.00) 


3. Providing and Fixing Soft Fiber Acoustical Suspended 
Ceiling System with Optra at Main Building 
(¥19,85,335.00) 
4. Providing and applying wall care putty and Painting 
works at Main building (¥17,77,502.00) 
5. Providing and Fixing doors at Main Building 
(¥19,32,874.00) 


रु. 84,43, C40/- 


एकूण- (रुपये एक कोटी eval लाख एकोणसत्तर हजार नऊऱशे 
छप्पन्न फक्त) 


रु . १ > ८ ६ 9 ६ ९ > ९ षु ६/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०२२१/प्र.क्र.१७/पोल-७ 


2 उक्त कामासाठी उप अभियंता, उत्तर (सा.बां) उप विभाग, दादर, मुंबई-२८ यांनी सन २०२०-२१ 
च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.१,८६,६९,९५६/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. तसेच यापूर्वी कोविड-१९ या सांसर्गिक रोगाच्या पार्श्वभूमीवर नागपाडा पोलीस रुग्णालय सर्व 
सुखसोईने कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्य अभियंता, सा.बा. मुंबई विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
केलेल्या एकत्रित रु.४,०६,१६,८४९/- अंदाजपत्रकीय खर्चापैकी उपरोक्‍त अंदाजपत्रकास झासन निर्णय 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२, दि.१०/०८/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ट ४२ मधील अ.क्र.१९ नुसार वित्तीय 
अधिकारामध्ये केलेल्या सुधारणा प्रमाणे रु.२५० लक्ष पर्यंतच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता व 
निविदा प्रक्रियेचे अधिकार अधिक्षक अभियंता यांना प्रदान करण्यात आल्याने अधिक्षक अभियंता, मुंबई 
(सा.बां) मंडळ, मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरी केली आहे. 


३. त्या अनुसार नागपाडा पोलीस रुग्णालय, मुंबई येथील दुरुस्ती कामासाठी कार्यकारी अभियंता, 
मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई यांचेकडून रु.९१,१६,१०६/- व रुपये ९५,५३,८५०/- अशा दोन 
भागामध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण रु.१,८६,६९,९५६/- (अक्षरी रुपये एक कोटी शहाएऐंशी लाख एकोणसत्तर 
हजार Amal छप्पन्न फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


४. उक्त रक्‍कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.तर त्यांच्या अधिनस्त 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ 
००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाली त्या - त्या वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक 
१७ एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ (३) मधील तरतुदीनुसार शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
क्र.संकीर्ण-२०१९/प्रक्र१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ मधील तरतूदीनुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०२२१/प्र.क्र.१७/पोल-७ 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१६३७५५९२२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 


NARAYAN व P 
(नारायण बिरा माने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 

१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

२) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


